सन २०१८-१९ मधील अर्थसंकल्पीत तरतूदीचे 
वितरण करणेबाबत.. 

महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघामार्फत 
शेतमालाची खरेदी करण्यासाठी लागलेल्या 
अनुषंगिक खर्चाची रक्‍कम अदा करण्याकरिता 
अर्थसहाय्य (२४२५ २५४२) (Unconaitional) 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक HAH: सपस-२०१९/प्र.क्र.१७/२४ स 
मंत्रालय, विस्तार, मुंबई-३२ 
दिनांक:-३० मार्च, २०१९ 


Sat (१) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
क्रमांक:- सपस-२०१८/प्र.क्र. १०४/२४-स, दिनांक ७.६.२०१८, 
(2) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोदयोग विभाग, 
क्रमांक:- सपस-२०१८/प्र.क्र.१६७/२४-स, दिनांक १४.६.२०१८ 
(३) शासन परिपत्रक,वित्त विभाग 
क्रमांक :- अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ ३, दिनांक २/४/२०१८. 
(४ शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, 
क्रमांक:- पूरक- २०१९/प्र.क्र.४१/अर्थ-३, दिनांक ८.३.२०१९ 
(4) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
क्रमांक:- सपस-२०१९/प्र.क्र. १७/२४-स, दिनांक २७.३.२०१९, 


शासन शुद्धीपत्रक:- 


संदर्भाधीन दिनांक २७/३/२०१९ च्या शासन निर्णयातील परिच्छेद १ मध्ये “राज्यात हंगाम 
२०१७-१८ मधील तूर व हरभरा उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति क्विटल रुपये १००० अनुदान देण्यासाठी 
राबविण्यात आलेल्या भावांतर योजनेसाठी वित्त विभागाने मंजूर केलेल्या रुपये ४८० कोटी शासन 
हमीच्याआधारे पणन महासंघाने राष्ट्रीयकृत बँकांकडून उपलब्ध केलेल्या कर्जाची परतफेड 
करण्यासाठी प्रथमत: रुपये ३०.०० कोटी (रुपये तीस कोटी फक्त) इतकी रक्‍कम सदर शासन 
निर्णयान्वये शासन उपलब्ध करुन देत आहे” याऐवजी पुढीलप्रमाणे वाचावे:- 

“राज्यात हंगाम २०१७-१८ मधील तूर व हरभरा उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति क्विटल रुपये 
१००० अनुदान देण्यासाठी राबविण्यात आलेल्या भावांतर योजनेसाठी वित्त विभागाने मंजूर केलेल्या 
रुपये ४८० कोटी शासन हमीच्याआधारे पणन महासंघाने राष्ट्रीयकृत बँकांकडून उपलब्ध केलेल्या 
कर्जाची परतफेड करण्यासाठी प्रथमत: रुपये २०.०० कोटी (रुपये वीस कोटी फक्त) इतकी रक्‍कम 
सदर झासन निर्णयान्वये शासन उपलब्ध करुन देत आहे” 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः सपस-२०१९/प्र.क्र.१७/२४ स 


२. तसेच परिच्छेद ३ मध्ये मंजूर करण्यात आलेली रुपये ३०,००,००,०००/- (रुपये तीस कोटी 
फक्त) ऐवजी रुपये २०,००,००,०००/- (रुपये वीस कोटी फक्त) असे वाचावे. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक AP महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०१९०३३०१४४५२८६५०२ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Ghadyale Sunanda Mohanrao 
DI jovernment Of Mahi ‘a, 00२९ 
Ghadyale Sunanda = 

2, 108cbc27b202c96467 165ac5bc9643515d80 
M 0 h anrao ba9edecaf650dad6e8311b45, cn=Ghadyale Sunanda 


(सुनंदा मो. घड्याळे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व gare विभाग 


oS 
ICode=400032, 


rketing and Textiles, 
a, 


प्रति, 


-O 


) मा.राज्यपालांचे सचिव,राजभवन,मुंबई 
) मा. मुख्यमंत्री यांचे अप्पर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

) मा. मंत्री (सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग) यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय, मुंबई 
) मा. राज्यमंत्री (पणन) यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय, मुंबई 
५) मा. राज्यमंत्री (पणन) यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय, मुंबई 
) 

) 

) 

) 


AD 


८ 0८ w 


सर्व मा.मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय, मुंबई 
मा. मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 
अप्पर मुख्य सचिव(वित्त) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ,मुंबई-९ 
१०) पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
११) सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१२) कार्यकारी संचालक,महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ, पुणे 
१३) सर्व विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था 
१४ सर्व जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था 
१५) अध्यक्ष/सचिव, कृषी उत्पन्न बाजार समिती(सर्व) 
१६) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरिक्षा ), मुंबई/नागपूर, 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


Nn Sm 


८“? 


१७) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
१८) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे, 
१९) निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई 
२०) वित्त विभाग, व्यय-२/अर्थसंकल्प-३/१३, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
29) कार्यासन अधिकारी, १७ स, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
२२) निवड नस्ती २४ स, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
पृष्ठ २ पैकी २ 


